ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, 
मुंबई आणि नागपूर येथील आस्थापनेवरील 
अस्थायी स्थायी करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमएलआय-०४२४/प्र.क्र.४८/काम-६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक ११ जून २०२४ 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय क्र.एमएलआय-११००/प्र.क्र.८५३०/कामगार-६ दि.२८/०२/२००६ 
२) शासन निर्णय क्र.एमएलआय-०७१७/प्र.क्र.२०/कामगार-६ दि.१२/०३/२०२४ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३ दि.२१/०६/२००६ 
४ संचालक,ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांचे पत्र क्र.मश्रविसं/३९८ 
दि.२०/०३/२०२४ 


प्रस्तावना : 

ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि नागपूर कार्यालयाचा जुना 
आकृतीबंध दि.२८/०२/२००६ च्या शासन निर्णयांन्वये निश्चित करण्यात आला होता. यामध्ये मुंबई 
कार्यालयात एकूण ३९ पदे होती. त्यापैकी १९ पदे स्थायी व २० पदे अस्थायी होती. तसेच नागपूर 
कार्यालयातील सर्व १२ पदे अस्थायी होती. 

ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि नागपूर कार्यालयाचा सुधारीत 
आकृतीबंध दि.१२/०३/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेला आहे. नवीन आकृतीमध्ये 
मुंबई कार्यालयाकरिता १५ व नागपूर कार्यालयाकरिता १० अशी २५ पदे दर्शविण्यात आलेली आहेत. 
त्यामध्ये, सहयोगी प्राध्यापक दर्जाची २ नवीन पदे प्रत्येकी एक असे मुंबई व नागपूर कार्यालयाकरीता 
आहेत. नवीन आकृतीबंधातील मुंबई येथील १५ पैकी ८ पदे स्थायी व ७ पदे अस्थायी आहेत. नागपूर 
येथील सर्व १० पदे अस्थायी आहेत. मुंबई कार्यालयातील ६ मृत संवर्गातील एकूण १६ पदांपैकी ५ पदे 
स्थायी असून, मृत संवर्गात ९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तसेच नागपूर कार्यालयातील एक मृत संवर्गात ३ 
पदे अस्थायी असून, त्या संवर्गात आता १ कर्मचारी कार्यरत आहे. 

ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था मुंबई व नागपूर येथील नवीन आकृतीबंधातील अस्थायी 

पदे व मृत सवर्गातील अस्थायी पदे स्थायी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

वित्त विभागाच्या दि.२१/०६/२००६ च्या शासन निर्णयांन्वये ३ किंवा अधिक वर्षे पूर्ण होणारी व कायम 
स्वरुपाच्या दीर्घकाळ चाळू राहणा-या कामासाठी आवश्‍यक असलेली पदे कायम करण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आले आहेत. दि.२१/०६/२००६ च्या शासन निर्णयातील अटींप्रमाणे 
मुंबई व नागपूर कार्यालयातील नवीन निर्मित सहयोगी प्राध्यापक हे पद वगळता, अन्य सर्व अस्थायी पदे 
स्थायी करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. स्थायी व अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 
परिशिष्ट-अ मध्ये या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०४२४/प्र.क्र.४८/काम-६ 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर हा उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१११७४०५२०४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SWAPI 


SWAPNIL YASHWANTRAO >» 
KAPADNIS 


(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद सदस्य यांचे खाजगी सचिव. 
) प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
) संचालक, ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था,मुंबई. 
) उपसंचालक, ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था,नागपूर. 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
११) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२) कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
१३) कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ,नागपूर. 
१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर. 
१६) निवड नस्ती (कामगार-६), उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एमएलआय-०४२४/प्र.क्र.४८/काम-६ 


शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, 
क्र.एमएलआय-०४२४/प्र.क्र.४८/काम-६ 
दिनांक १९ जून २०२४ 
सोबतचे परिशिष्ट-अ 
(ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई व नागपूर येथील स्थायी व अस्थायी पदांचे 
विवरणपत्र) 


ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई येथीळ नवीन आकृतीबंधातील 
स्थायी/अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र. | पदनाम मंजूर पदे | स्थायी | अस्थायी | 
श्‌. संचालक १ १ Po 
2. प्राध्यापक (श्रम विज्ञान) १ १ |. -- | 
३ पहयोगी प्राध्यापक १ i | १ 
(श्रम विज्ञान) 
४. । सहायक प्राध्यापक २ २ a 
(श्रम विज्ञान) 
ष्‌ प्रबंधक १ १ Po | 
६. ग्रंथपाल १ ‘ Poo 
७. धोक्षक १ १ |. -- | 
८ वरिष्ठ लिपिक १ १ [_-- | 
र्‌, लघुटंकलेखक || R R Poo 
१०. | रोखपाल/लिपिक टंकलेखक डु x | -- | 
एकूण gu ay १ 


ALAS महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई येथीळ मृत संवर्गातील स्थायी पदांचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र. | पदनाम मृत संवर्गाती eased 
कार्यरत पदे 

१ संशोधन सहायक १ १ 

२ वाहन चालक १ १ 

2 (शिपाई sis डु ¥ 

x |माळी | १ १ 

ष्‌ रखवालदार १ १ 

६  |सफाईंगारा | g g 
एकूण ९ ९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलआय-०४२४/प्र.क्र.४८/काम-६ 


ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, नागपूर येथील नवीन आकृतीबंधातील 


स्थायी/अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 
अ.क्र. | पदनाम मंजूर पदे | स्थायी | अस्थायी _ । 
१ | उपसंचालक १ आळा 
२ | सहयोगी प्राध्यापक 2 [=] 2 
(श्रम विज्ञान) 
३ | सहायक प्राध्यापक २ २ | =] 
(श्रम विज्ञान) 
४ । ग्रंथपाल १ eb के. | 
५ | अधीक्षक g १ | -- | 
६ | वरिष्ठ लिपिक १ माका 
७ pages १ १ fe | 
८ | रोखपाल/लिपिक टंकलेखक २ २. | -- | 
एकूण Ro ९ g 


ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, नागपूर येथील मृत संवर्गातील स्थायी पदांचे 
बिवरणपत्र 


अ.क्र. | पदनाम मृत संवर्गाती me | 
कार्यरत पदे 
१ शिपाई १ g 


III IR RII II IK III IRR III II. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


